प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथे बाह्ययंत्रणेद्वारे 
(आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या 
सेवेच्या प्रलंबित देयकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ६९/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख :- २७ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१. अतिरिक्त संचालक, मानसिक आरोग्य, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.: 
आआसे/माआ/टे-४/प्रामरुर/सु.र/अन्वेषण/३३६७/२३ दि.०१.१२.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील माहे जानेवारी २०२२ ते फ़ेब्रुवारी २०२२ कालावधीतील 
कंत्राटी सुरक्षा रक्षक सेवेच्या रु.३,०३,४३,२३१/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी तीन लाख त्रेचाळीस हजार दोनशे 
एकतीस फ़क्त) इतक्या रकमेच्या प्रलंबित देयकास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र महिना देयक क्रमांक देयकाचा दिनांक रक्‍कम 
Ll जानेवारी २०२२०१०१५४५४ दि.२१.०२.२०२२ रु.३,४८,५३४/- 
२ फ़ेब्रुवारी २०२२०२०१७१०० दि.१५.०३.२०२२ रु.३,१४,८०५/- 
एकूण रु.६,६३,३३९/- 


२. पारदर्डाक पद्धतीने व सर्व नियमांचे पालन करुन निविदा प्रक्रिया झाल्याची खातरजमा करुन देयके 


अदा करावीत. निविदा प्रक्रिया अंतिम केल्याच्या इतिवृत्ताची प्रत सादर केल्याची खात्री करावी. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/ विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 2094, अन्वये, मधीळ अनुक्रमांक ६ नियम क्रमांक vo अन्वये प्रशासनिक विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त सुरक्षा सेवेकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षा अंतर्गत सन 2023-28 मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/ प्र.क्र.६९/ आरोग्य-३अ 


१) मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 
०५-मनोरुग्णालय 


(०५) (09) - प्रादेशिक मनोरुग्णालये 
१०- कंत्राटी सेवा (२२१० ०२१७) 


२) मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११०-रुग्णालय व दवाखाने 


११०-६ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (09) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 
१० - कंत्राटी सेवा (२२१० ०२९१) 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७१५२११०२९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVDAS | 
MAHADEO. : 
DHULE रि 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/ प्र.क्र.६९/ आरोग्य-३अ 


२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३. अतिरिक्‍त संचालक, मानसिक आरोग्य, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी 

६. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

८. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


